भुसावळ बदली प्रकल्पामध्ये मुख्य लेखाशिर्ष ४८०१३७३१ 
करिता पुर्नविनियोजनाने उपलब्ध करून दिलेली तरतूद 
रु.३७ कोटी समायोजित करण्याबाबत...सन २०१७-१८ 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.पुरमा-२०१७/प्र.क.१५६(१/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक -: ३१ मार्च, २०१८ 


संदर्भ :-१. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.प्रकल्प-२०१०/प्र.क्र.३/उर्जा-४ दि.५.१०.२०१० 
२. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.पुरमा -२०१७/प्र.क्र.१५६/उर्जा-३, दि.३१/०३/२०१८ 
3. महानिर्मितीचे पत्र क्र.9॥)/॥॥१७०७७_/९०. ०१२८२ दि.०२.०२.२०१८ 
४. जलसंपदा विभागाचे पत्र क्र. बैठक-२०१५/प्र.क्र. २२४/ १५/ज.वि., दि. २२.०३.२०१८ 
प्रस्तावना :- 
भुसावळ औष्णिक विद्युत प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीने हाती घेण्याचे ठरविले आहे. महानिर्मिती कंपनीने शासनास सादर 
केलेल्या प्रस्तावास शासनाने संदर्भिय शासन निर्णय क्र. १ अन्वये मान्यता दिळी आहे. सदर शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने भुसावळ 
औष्णिक बदली प्रकल्पाच्या रु. ४२९० कोटी पैकी शासनाचे २०% भागभांडवल रु. ८५८ कोटी इतके मंजूर केले आहे. त्यापैकी 
आजतागायत रु. ६.३५ कोटी भागभांडवल महानिर्मिती कंपनीस वितरीत करण्यात आले होते. 
२. भुसावळ (१५९६६० मे.वॅ.) हा प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीने हाती घेतला आहे त्यास संदर्भ-१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर प्रकल्पाच्या EPC कंत्राटापोटी अग्रीम रक्‍कम रु. १८५ कोटी सन २०१७-१८ मध्ये महानिर्मिती 
कंपनी भेल कंपनीस देण्याचे प्रस्तावित आहे त्या खर्चाच्या २०% भागभांडवलापोटी रु. ३७ कोटी पुर्नविनियोजनाने संदर्भिय शासन 
निर्णय क्र.२ अन्वये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.सदर उपलब्ध करून देण्यात आलेली तरतूद महानिर्मिती कंपनीस रोखीने 
वितरीत न करता रु.३७ कोटी महानिर्मिती कंपनीकडून शासनास येणे असलेल्या भाडेपट्टीपोटी समायोजित करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
भुसावळ औष्णिक विद्युत प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाची भांडवली गुंतवणुक म्हणून रु.३७,००,०१,०००/- 
(रु.सदतीस कोटी एक हजार Wad ) इतकी रक्कम पुस्तकी समायोजनेद्वारे वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली भागभांडवलाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात आलेली आहे त्याच 
कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची खातरजमा करावी. 
33 वरील बाबीचा खर्च “मागणी क्र.के-११ मुख्यळलेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च ०२ ओष्णिक 
विद्युत निर्मिती,१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका,पंचवार्षिक योजना, राज्य योजना (००) (०३) भुसावळ 
ओषण्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या बदली प्रकल्पामध्ये भांडवली गुंतवणुक (४८०१३७३१)५४ गुंतणुक” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा 
व तो सन २०१७-१८ या वितीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधुन समायोजित करण्यात यावा. 
8. वरील मंजूर झालेल्या भागभांडवलाची संपुर्ण रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य निर्मिती कंपनी मर्यादीत यांना रोख न देता पुढे 
दर्शविल्याप्रमाणे महानिर्मिती कंपनीकडून जलसंपदा विभागास देय असलेल्या भाडेपट्टीच्या रकमेपोटी वसूल करण्यात यावी 
आणि खाली नमूद केलेल्या जमा लेखाशिर्षाखाली समायोजनेद्वारे जमा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-२०१७/प्र.क.१५६(१/ऊर्जा-३ 


अ.क्र. तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 

शि वितीय वर्षे २०१७-१८ या वितीय | ३७,००,०१,०००/- ०८०१ वीज 22(09) इतर जमा रक्कमा महाराष्ट्र 
वर्षातील भाडेपट्टी समायोजित राज्य वीज मंडळांकडून मिळणारी 
करावयाची रक्‍कम भाडेपट्टीची रक्‍कम (०८०१०१६३) 
एकूण ३७,००,०१,०००/- 


वि 


सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई यांचे अखत्यारित व अधिकारात करण्यात येत असल्याने या 


रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 


६. 


रु.३७,००, 


७, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र -१ यांनी त्यांच्या अखत्यारित व अधिकारात 
०१,०००/-(रु.सदतीस कोटी एक हजार फक्त) चे पुस्तकी समायोजन करून शासनास तसे कळवावे. 
सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०३३१२०५७४३३३१० असा आहे.हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ashok Maroti Atram : 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत 


१) 


२ 


CSC 0८ w 


4 


0. <£0 


(३ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधार कंपनी मर्यादित, हॉगकाँग बँक बिल्डिंग, 
फोर्ट, मुंबई. 

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे, (पूर्व), मुंबई-५१ 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधान भवन, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / रालेवि-१), मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०००५१. 


qo) विशेष कार्य अधिकारी (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


११ 
१२ 


क.अ.अधिकारी (प्रशा-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


) 
) 
) वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१४ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 


93) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४)निवडनस्ती (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


